इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत 
विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी 
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढ 
होण्याच्या दृष्टीने निरोगी राहण्यासाठी विविध 
प्रकारचे खेळांचे साहित्य पुरविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक विभशा-२०२३/प्र.क्र.३९४/विजाभज-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०९/०२/२०२४. 


deat १. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक- 
भाखंस-२०१७/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 

प्रस्तावना :- 

या विभागामार्फत विजाभज प्रवर्गातील मुलामुलींसाठी १००% अनुदानित तत्वावर निवासी 
आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. प्राथमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ देऊन माध्यमिक आश्रमशाळा सुरु 
करण्यात आल्या, तसेच माध्यमिक शाळांना श्रेणीवाढ देऊन निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सुरु 
करण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थितीत विभागांतर्गत सुमारे ९७७ प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती व्हावी यासाठी स्वयंसेवी 
संस्थेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळा मोलाचे कार्य करीत आहेत. विजाभज प्रवर्गाच्या मुला-मुलींना 
इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंत शिक्षणासह मोफत निवास, भोजन व्यवस्था, आरोग्य सुविधा, क्रिडा सुविधा, 
शैक्षणिक साहित्य, आंथरुण पांघरुण, भोजनाची भांडी इ. सुविधा आश्रमशाळेमार्फत पुरविण्यात येत आहेत. 
त्यासाठी शासन संबंधित संस्थांना वेतनेतर अनुदान देते. 
२. सदर आश्रमशाळेतील व वसतिगृहातील वय व इयत्तेनुसार विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढ होण्याच्या 
दृष्टीने सुद्दढ तसेच निरोगी राहण्यासाठी विविध प्रकारचे खेळांचे साहित्य (उदा. Sports Cricket Kit, Sports 
Kabaddi Kit, Sports Volleyball Kit, Sports Football Kit, Sports Hockey Kit, Sports Table tennis 
Kit, Sports Carom Kit, Sports Primary Kit, Yoga Mat Kit) देणे गरजेचे आहे. आश्रमशाळेत व 
वसतिगृहामध्ये विध्यार्थी त्यांची आर्थिक व उत्पन्नाच्या दृष्टीने घरची परिस्थिती हलळाकीची असल्याने Waar 
घेऊन शिक्षण घेतात. सदरील आश्रमशाळेत व वसतिगृहामध्ये क्रीडाविषयक साधनसामुग्री उपलब्ध 
नसल्यामुळे विविध खेळांमध्ये सहभाग घेऊ शकत नाहीत व त्यामुळे त्यांची शारीरिक वाढ होण्याच्या दृष्टीने 
सुद्दढ तसेच निरोगी राहण्यासाठी तसेच खेळात नावलौकिक करण्याच्या दृष्टीने त्यांना वाव मिळत नाही, या 
बाबी विचारात घेता, मा.मंत्री (इ.मा.ब.क.) यांनी विजाभज आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारचे 
खेळांचे साहित्य पुरविणेबाबत निर्देश दिले आहेत. 
2. उपरोक्त बाबींच्या पुर्ततेच्या अनुषंगाने शासन परिपत्रक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
दि.७/०६/२०२२ अन्वये गठीत राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीची बैठक मा.प्रधान सचिव 
(इ.मा.ब.क.वि.) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२९/१२/२०२३ च्या बैठकीतील चर्चेप्रमाणे क्रीडा विभागाने 
ठरविलेल्या मानकाप्रमाणे सदर साहित्याचे तांत्रिकदृष्ट्या विशिष्ट निकष (Specification) HIST व युवक सेवा 
संचालनालय, पुणे यांचेकडून घेऊन विविध प्रकारचे खेळांचे साहित्य पुरविण्याबाबत पुढील कार्यवाही 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२३/प्र.क्र ३९४./विजाभज-१ 


करण्याबाबतचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, दिनांक ०१/०१/२०२४ च्या पत्रान्वये सहसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचेकडून विविध खेळाच्या साहित्याच्या यादीच्या अनुषंगाने क्रीडा 
विभागाच्या मानकाप्रमाणे साहित्याचे विशिष्ट निकषांसह (5080108101) स्वयंस्पष्ट अभिप्राय मागविण्यात 
आले होते. 

४. सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांनी स्पर्धात्मक दृष्टया खेळाचे साहित्य विविध 
पातळी वरील क्रीडा प्रकारानुसार मापदंड, गुणवत्ता यासर्व बाबींचा विचार करून दिनांक ०८/०१/२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या साहित्याचे विनिर्देशा (Technical Specifications) उपलब्ध करून 
दिलळेवरून इयत्ता १ ली ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकराचे क्रीडा साहित्य पुरवितांना वय व 
इयत्तेनुसार गट करून क्रीडा साहित्याचे संच याप्रकारानुसार खालीलप्रमाणे पुरविणेबाबतचे अभिप्राय दिले 
आहेत. 


अ.क्र. इयत्ता क्रीडा साहित्य 


ha . | soar a stay थी इयत्तेसाठी १) Sports Carom Kit 2)Sports primary kit 3)Sports Yoga Mat 
Kit 


2. | इयत्ता dt ते ७वी इयत्तेसाठी १) Sport Cricket Kit, 2) Sport kabbadi Kit, 3) Sports football 
kit, 8) Sports Carom Kit, 4) Sports Yoga Mat Kit 


३. | इयत्ता ८ वी ते १२ वी इयत्तेसाठी 19) Sport Cricket Kit, २8७० kabbadi Kit, 3)Sport Volleyball 
kit, %)Sports football kit 4)Sports Hockey kit, &)Sports Table 


ennis Kit, 9)Sports Carom Kit, ¢)Sports Yoga Mat Kit 


उक्त पार्श्वभूमीवर विभागार्तगत विजाभज प्रवर्गाच्या ९७७ खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक निवासी आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यासाठी वय व इयत्तेनुसार गट करून क्रीडा साहित्याचे संच 
पुरविण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील विजाभज प्रवर्गाच्या ९७७ खाजगी अनुदानित प्राथमिक, 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक निवासी आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी वय व इयत्तेनुसार गट करून क्रीडा 
साहित्याचे संच पुरविण्याच्या अनुषंगाने क्रीडा साहित्य खरेदी करण्यास एकुण रु.१९.८३ कोटी (एकोनावीस 
कोटी त्र्यांऐंशी लक्ष फक्त) (सर्व खर्च व सर्व करांसह) इतक्या अंदाजित रकमेच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. विभागार्तगत विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक निवासी 
आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी वय व इयत्तेनुसार गट निहाय क्रीडा साहित्याचे संच खरेदी संदर्भात निकष 
(Specifications) परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असेल. 

३. राज्यातील विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडा साहित्य पुरविण्याच्या अनुषंगाने 
क्रीडा साहित्याच्या खरेदीसाठी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१/१२/२०१६ व 
तद्नंतर त्यानुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/नियम/अधिसूचना/परिपत्रकामधील सर्व 
नियमावली, विहीत अटी, शर्तीच्या अधीन राहून, केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission) 
यांची मार्गदर्शक तत्वे तसेच प्रशासकीय खरेदी समितीने विहीत खरेदी नियमावलींचे पालन करुन ई-निविदा 
प्रक्रीया राबवून खरेदी प्रक्रीया पुर्ण करण्यात यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२३/प्र.क्र ३९४./विजाभज-१ 

४. प्रस्तुत क्रीडा साहित्य संचाचे क्रीडा व तांत्रिक तज्ञांद्वारे अंतिम करण्यात आलेले तांत्रिक 
विर्निदेशाप्रमाणे राज्यातील विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांना उपलब्ध करुन द्यावे. 

५. या आदेशामध्ये नमूद केल्यानुसार आश्रमशाळांमध्ये इयत्ता निहाय क्रीडा साहित्य संच उपलब्ध 
करून दिल्यानंतर त्याचा उत्तमरित्या वापर होत आहे किंवा कसे, साहित्यामुळे मुलांमध्ये क्रीडा 
कौशल्यात/गुणवत्तेत वाढ झाली आहे किंवा कसे हे पाहण्यासाठी खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती 
गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम समितीवरील पदनाम 
१ सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण अध्यक्ष 
२ इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी (गट-ब) सदस्य 
३ समाज कल्याण निरिक्षक (आश्रमशाळा विभाग) सदस्य सचिव 
४ सहायक लेखाधिकारी सदस्य 


६. संबंधित सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण/ प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) कल्याण विभाग यांनी त्यांच्या अधिनस्त सर्व आश्रमशाळांना वेळोवेळी भेट देऊन 
क्रीडा साहित्य संच व्यवस्थितरित्या वापरण्यात येत आहे किंवा कसे याबाबत व्हिडीओसह प्रत्येक महिन्याला 
आढावा घ्यावा व तसा अहवाल संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
तसेच शासनास सादर करावा. 

७.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र. झेडजी-३, प्रधानशीर्ष-२२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, २७७-शिक्षण, (०१) विमुक्त जाती भटक्या जमाती, 
इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण, (०१) (०२) अशासकीय संस्थाद्वारे विमुक्त जाती भटक्या 
जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या निवासी आश्रमशाळांतील वसतीगृहातील सुविधा वाढविणे 
(कार्यक्रम) (२२२५ई८७५), २१-पुरवठा व सामग्री” या लेखाशिर्षातर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
होणाऱ्या तरतूदीमधून भागविण्यात येईल. 


८. हा शासन Poe are परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक-अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२/०४/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२०९१६४८१११८३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
KA | [_ A S TA R A C H A N D BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=225 1a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bdecaaba93ce 
€29502d225f6286, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
S A L U N K E seriaINumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD73 
39A5CA3B170A0E91352CED7, cn=KAILAS TARACHAND SALUNKE 
Date: 2024.02.09 16:57:04 +05'30' 


(कैलास साळुंके) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२३/प्र.क्र ३९४./विजाभज-१ 


०८ 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक) (सर्व) 

सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (स्वी 

लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (विजाभज-१). 


GM _८ 
आ. GSS AO ee Se OS 


aon 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 


य“ ~~ He Ya ve DD Del WSS Sst lc ele 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२३/प्र.क्र ३९४./विजाभज-१ 


दिनांक ०९/०२/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक विभशा-२०२३/प्र.क्र.३९४/विजाभज-९, 


Technical Specifications 


Pa Description of Sport Kit | Class Ist to 4th Class 5th to 7th Class 8th to 12th 
. No. Se 
with items Description Description Description 
1 Sports Cricket Kit 
: Cricket Bat Kashmiri Willow Length - 31.75", width no 
2 No. 6 Se) Ss | 
FP Cri Eneli $ Length - 33.5", width 
li. erat Engtsh Witow | mem fe no There वा 4250 
‘ii i एकी | Heavy Tennis Ball (120- | Heavy Tennis Ball (120-130 
"| pes) 130 gms) gms) 
WEIGHT SHOULD BE 
NOT LESS THAN 5.5 
OUNCES / 155.9 GM AND 
‘ Cri NOT MORE THAN 5.75 
iv. mee अ ही OUNCES / 163 GM. 
MADE OF CORK 
COVERED FOR PCS OF 
LEATHER. RED COLOUR 
LENGTH - 26" WIDTH LENGTH - 26" WIDTH 
v. ping Pape | TOP - 13" AND TOP - 13" AND BOTTOM 
BOTTOM - 9" - 9" 
vi oes) | HEIGHT - 21CM, HEIGHT - 21CM, WIDTH 
"| pair WIDTH - 10.5 CM - 10.5 CM 
HEAD CIRCUME ट 
CIRCUMFERENCE OF णत गी ee 
Cc OF 58-61 CM WELDED 
58-61 CM WELDED ST F 
ST EF STEEL FRAMEWORK 
Fe STEEL FRAMEWORK T CK STRIPES 
fe T CK ST S WITH BLACK STRIP 
WITH BLACK STRIPE ITS 
T AND HELMET SHOULD 
OND HErMeEt BE IN NAVY BLUE 
SHOULD BE IN NAVY COLOUR 
BLUE COLOUR. न 
ae Se | SIZE -21.5TO 22.5CM | SIZE - 21.5 TO 22.5 CM 
Inner pair 
Width — 21 cm, Height ~ | Width — 21 cm, Height — 50, 
F ‘ : 50, Depth — 5cm, No. of ९ 
ix. "00 & F : Depth — 5cm, No. of Straps 
traps — 2, Face Material - F 9 
— 2, Face Material - PU 
PU 
x. AbGurd | PLASTIC MADE PLASTIC MADE 
शं ect हत | height - 28", diameter - height - 28", diameter - 1.38 
: 6 stumps) 1.38 to 1.50" to 1.50" 
> Thi : HEIGHT - 13" WIDTH - HEIGHT - 14" WIDTH - 
Xil. ThishPadpair fe fr त 
10 10.5 
sii, | ArmGuard pair fe ae a DE HEIGHT - 11" WIDTH - 6" 
xiv. |CricketKitBag | length - 38", height - 13" length - 38", height - 13" 
T-Shirts 
xv. | Smallsize | ण | PMC Fabric , 130-150 | PMC Fabric, 130-150 GSM 
wie Mediumsize fe GSM Fabric, 100% | Fabric, 100% Polyester 
; Polyester Soft, Skin- | Soft, Skin-friendly fabric, 
xvii, |Largesize |e friendly fabric Collared T-shirts 
Trouser 
xviii, | Smallsize | Diagonal lycra Fabric, | Diagonal lycra Fabric, 220- 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२३/प्र.क्र ३९४./विजाभज-१ 


220-240 GSM Fabric 


240 GSM Fabric 


xix, [Mediumsize || 
xx. | Largesize |  =-+e--= 
Suggested Brand : EM, COUGAR, JETEX, NIVIA, KANGTO 
2 Sports Kabaddi Kit 
T-Shirts 
7 Small size |e Dot KintFabric, 130-150 | Dot KintFabric, 130-150 
— GSM __ Fabric, 100% | GSM Fabric, 100% 
ii. Mediumsize |e Polyester / PMC | Polyester / PMC Fabric, 
au ie Fabric, 130-150 GSM | 130-150 GSM Fabric, 100% 
Me Lagesize =f Fabric, 100% Polyester Polyester 
Shorts 
iv. smilsze | Dot KintFabric, 130-150 | Dot KintFabric, 130-150 
(59११ Fabric, 100% | GSM Fabric, 100% 
Vv. Mediumsize | --- | Polyester / PMC Fabric, | Polyester = / PMC Fabric, 
130-150 GSM _ Fabric, | 130-150 GSM Fabric, 100% 
Vi. कका 100% Polyester Polyester 
Suggested Brand : JETEX, NIVIA, KANGTO 
3 Sports Volleyball Kit 
Size-4, 18 Panel, Leather 
. Volleyball Leather Taminated Marea 
i. om] circumference - 65-67cm, 
Laminated : : 
weight - 260 grm, material 
of inside bladder rubber 
Size-4, 18 Panel, micro fibre 
composite Laminated 
Ms > Match Ball, circumference - 
ii. "7007४11 होह Weight 260enn) 
material of inside bladder 
rubber 
Size 4, Rubberised Stitched, 
18 Panel circumference - 
iii. ५४१४ 0 65-67cm, weight - 260 grm, 
material of inside bladder 
rubber 
, Volleyball Net PE without 
ms wee Knot, Size - 9.5 x 1 mtr. 
Volleyball poles set 
(with ratchet system, f व > 
Vv. Gents and Ladies height Ss 10 eet long, 4 round pipe 
adjustment) 
Suggested Brand : COUGAR, JETEX, NIVIA, MAYOR 
| 4 | Sports Football Kit 


Football FIFA Approved 
No.5 


32 Panel, Rubberised 
Stitch International Match 
Ball circumference - 69 - 
71cm, weight 410 to 450 

gms, material of inside 

bladder of rubberised 


32 Panel, Rubberised 
Stitch International Match 
Ball circumference - 69 - 
71cm, weight 410 to 450 

gms, material of inside 

bladder of rubberised 


Football Goal Post Fixed 
Tron 


4inch Pipe, 24' x 8'x 4'x 
10', 100mm MS Pipe 


4inch Pipe, (100mm Fixed 
) Size - 24' x 8'x 10', 


Premium MS Pipe 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२३/प्र.क्र ३९४./विजाभज-१ 


lil. 


Football Practice No. 5 


32 Panel, Rubberised, hand 
Stitched circumference - 
69 - 71cm, weight 410 to 

450 gms, material of inside 

bladder of rubberised 


32 Panel, Rubberised, hand 
Stitched circumference - 
69 - 71cm, weight 410 to 

450 gms, material of inside 

bladder of rubberised 


Size -1.5mm (Thickness) 


Size -1.5mm ( thickness) 


lv. wom fe PE Twisted, Size 24(ft) 8x | PE Twisted, Size 24(ft) x 8 
4x10 x4x 10 
Suggested Brand : COUGAR, JETEX, NIVIA, MAYOR 
5 Sports Hockey Kit 
] पक Gon Meet] || | 40MM HOCKY GOAL 
, — Moulded KEEPER KIT 
i poe काड्या Dimple Hollow 
Hollow 
iii. ef Size-3.66m x 2.13 x 1.22m 
set as per federation rules x 40mm Movable, Made of 
75mm x 50mm Steel Pipe 
with Heavy Duty Wheels 
1.5MM PE Side width of 12' 
(3.66 m), inside 
iv. "र" 1 height of 7' (2.14 m), and 
depth 
of 47.24” (1.2 m) 
Sti G : Stick Size L -36inch, W - 
V. Hockey . tick raphite 1 -- || -- | 4 33-4 88 Me DIAMETER OF 
Composite 1.2" 
Suggested Brand: COUGAR, JETEX, DITA, MAYOR 
| 6 Sports Table tennis Kit 
Top Laminated 25mm ISI 
Marked, Size of Wheels - 
A eam] | 100mm. 2 wheels with lock, 
; Competition 4 wheels without lock, 
Frame size - 2' x |' pipe - 
Round 
ws ae a Toms Ball sphere having a mass of 2.7 
mt ie eee अलल -- ne ms and a diameter of 40 mm 
(1 packet of 12 pc) डे 
Table ti a eae Backst made from laminated wood 
iii. se covered with rubber on both 
side 
Suggested Brand: COUGAR, STAG 
7 Sports Carom Kit 


Carom Board 


Size - 24inch X 
24 inch, 4mm Ply 


1) Frame Size - 3inch X 
2inch, Playing surface - 
30 x 30, 16mm ply 

2) Frame Size - 3inch 
X 2inch, Playing 
surface - 30 x 30, 
12mm ply 

3) Frame Size -3inch X 
2inch, Playing surface - 
30 x 30, 8mm ply 


1) Frame Size - 3inch X 
2inch, Playing surface - 
30 x 30, 16mm ply 

2) Frame Size - 3inch 
X 2inch, Playing 
surface - 30 x 30, 
12mm ply 

3) Frame Size -3inch X 
2inch, Playing surface - 
30 x 30, 8mm ply 


il. 


Carom Coin set 


Wooden Coins 


Wooden Coins 


Wooden Coins 


lil. 


Carom Striker 


Tournament 
Quality Striker 


Tournament Quality 
Striker 


Tournament Quality 
Striker 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा-२०२३/प्र.क्र ३९४./विजाभज-१ 


Suggested Brand : COUGAR, JETEX 


Sports Primary Kit 


Hoops 18” 


Diameter - 18 
inches, 18mm 
HDPE Pipe 


ii 


Hoops 24” 


Diameter - 24 
inches, 18mm 
HDPE Pipe 


lil. 


Plastic Flying DISC 9” 


PP Plastic 


Tennikoit Rings set of 3 
pieces 


All rubber, Size - 6 
Inches, Inner 
Diameter - 4.5 
inches 


Hurdles 6" 


H-6 inches, W-18 
inches, 
PVC pipe 18mm 


Hurdles 9" 


H-9 inches, W-18 
inches, 
PVC pipe 18mm 


Hurdles 12" 


H-12 inches, W-18 
inches, 
PVC pipe 18mm 


Vi. 


Skipping Ropes 


PVC Rope Without 
Steel Wire. Rope 
Thickness 5 Mm. 
Plastic Handle 


Vil. 


PT Dumbbell wooden pair 


L-8 Inches, Grip - 4 
Inches 


Vili. 


Lazim Iron Handle, Nickle 
Polished 


Handle Thickness - 
4mm, Length- 
25.4mm, wire Size- 
10 Gauge = 3.15mm 


Bean Bag 


Sie- 4 X 4 inches, 
Cloth Made with 
Plastic Beans inside 


Bean Bag Scarf 


Cloth Made with 
Plastic beans inside 


Xi. 


Ladder 4 Meters 


8 steps, PP Plastic, 
18" width 


Xil. 


Foot Ball No. 3 


PVC Size - 3, 
circumference - 23- 
24" with rubber 
blader inside 


Suggested Brand : COUGAR, JETEX, NIVIA 


Yoga Mat Kit 


Yoga Mat 


Anti-skid, EVA 

foam (6mm - 

Made of EP Rubber 

Material), 

Size 180 X 60 X 0.6 
cm 


Anti-skid, EVA foam 
(6mm - Made of EP 
Rubber Material), Size 
180 X 60 X 0.6 cm 


Anti-skid, EVA foam 
(6mm - Made of EP Rubber 
Material), Size 180 X 60 X 

0.6 cm 


Suggested Brand : NIVIA, COUGAR 


Dighaly signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 
KA | LA S ग A R A C H A N D ) DDN: c=IN, o-GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER BACKWARD BAHUJAN WELFARE 
DEPARTMENT, 
25.4.2 1a03d4696f3 Sfeb94e0a8547536fa68882bdecaaba93cee29502d2256286, 
400032, t=Maharashta, 
/=35(845457FD48891124529D802192A0E21273AD7239ASCA3B170A0E91352CE 
D7, chKAILAS TARACHAND SALUNKE 
Date: 202402,09 1635739 +0530 
ore साळुंके के 
( <<) ) 
उपसचिव, » महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


